राष्ट्रीय चक्कोबादळ धोके निवारण 
प्रकल्पांतर्गत रत्नागिरी शहरात ATA 
विद्युत बाहिनी टाकणे बाबत............. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
(आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन ) 
शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०९७/प्र.क्र.९१६९(भाग-२)/आव्यप्र-९ 
मंत्रालय. मुंबई : ४०० ०३२. 
दि.0७.९२.२०२१. 
संदर्भ- ०१. महसूल ब बन विभाग (आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन) यांचे शासन निर्णय 
क्र. आव्यप्र - २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२) आव्यप्र-१ दि. ३०.०६.२०२०. 
०२. शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१, दि. ०४.०९.२०२०. 
०३. शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१, दि. १०.०३.२०२१. 
०४. शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१, दि. ३१.०३.२०२१. 
०५. शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१, दि. ३१.०३.२०२१. 
०६. शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१, दि. २४.०६.२०२१. 
०७. शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१, दि. २५.०६.२०२१. 
०८. शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-९, दि. २२.१०.२०२१. 
०९. शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१. दि. १६.११.२०२१. 


शासन निर्णय : 

जागतिक बँक सहाय्यित राष्ट्रीय चक्रोबादळ धोके निवारण प्रकल्पांतर्गत रत्नागिरी शहरात 
भूमिगत विद्यूत बाहिनी टाकण्यासाठी नियुक्‍त केलेल्या लिना पॉवरटेक इंजिनियर्स प्रा.लि. यांनी 
रत्नागिरी शहरात आणलेल्या साहित्यासाठी लिना पॉवरटेक इंजिनियर्स प्रा.लि. यांनी सादर केलेल्या 
रु. १.८०.०५.४५४/- (रुपये एक कोटी ऐंशी लाख पाच हजार चारशे चोपन्न फक्त) च्या खर्चास आणि 
सदर निधी लिना पॉवरटेक इंजिनियर्स प्रा.लि. यांना अदा करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


खालील नमृद केल्याप्रमाणे रक्‍कम RTGS द्वारे प्रदान करण्यात यावे. 


| नावे रक्‍कम 
| मोबीलायझेशन एंडव्हान्स १७.३१.२९४/- | 
Mobilization Advance (सतरा लाख एकतीस हजार दोनशे चोर्याणणव फक्त) | 
रिटेन्शन मनी (Retention | 80,32, \9\9&/- 
Money) @&% (दहा लाख अडवतीस हजार सातशे शहात्तर फक्‍त) 
| लिना पॉबरटेक इंजिनियर्स oer. |. | १.,७४.२३,७३९/- 
| (एक कोटी चौरयाहत्तर लाख तेवीस हजार सातशे 


- एकोणचाळीस फक्त) । र 
ae 


OO _ २,९० न 


Wald (|॥८७॥७ Tax @ 


| | 39) (दोन लाख नव्बद हजार आठवणे सत्तावन्न फक्त) 


वस्तू ब संबा कर (GST) 


( (131 १,४५, ४२९/- 
(एक लाख पंचेचाळीस हजार चारशे एकोणतीस फक्त) 
SGS | दष 
(एक लाख पंचेचाळीस हजार चारशे एकोणतीस फक्त) 


लिना पांबरटेक Stata प्रावलि. यांना अदा करावयाच्या रकमेवर आयकर (TDS) आणि 
NIA) टीडीएस बजा करुन त्यांना RTGS द्वारे प्रदान करण्यात यावे. 
रत्नागिरी शहरात भूमिगत विद्युत वाहिनी टाकण्यासाठी नियुक्‍त केलेल्या लिना पॉवरटेक इंजिनियर्स 
प्रा,लि. यांना करारानुसार 20% अग्रिम म्हणून एकुण रु. ८,६५,६९,२९८/- (आठ कोटी पासष्ठ लाख 
UPR हजार दानशे अठठ्याण्णब फक्त) प्रदान करण्यात आले आहे. करारातील तरतुदीनुसार 
र. ३.८३.८२,.८'५४/- (तीन कोटी त्र्याणंशी लाख Se हजार आठशे चोपन्न फक्त) एवढे siya 
AAPA दसकातून वजा करण्यात आलेले आहेत. उर्वरित अग्रिम रु. ४.८१,८६,४४४/- (चार कोटी 
UP] लाख शहापंशी हजार चारशे चव्येचाळीस फक्त) कराराप्रमाणे पुढील देयकामधून वजा 
करण्यात येईल, 

साबाबतचे देयक अधिदान व लेखा कार्यालय मुंबई यांना सादर करण्याकरिता, लेखाधिकारी 
Tell व्यवस्थापन प्रणाग आहरण वब संवितरण अधिकारी आणि, वित्तीय सल्लागार ब सह सचिव 
थांना fide अधिकारी म्हाणून घोषित करण्यात येत आहे. 

AL कोशी होणार fee गागणी क्रमांक सी-६. २२४५ नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी 
napa Zo, सर्वसाधारण, १७५ आपितीप्रचाण द्त्रागध्य नेसणिक आपत्कालीन परिस्थितीबाबतच्या 
लालडील्या Abb व्यवस्थापन करण Cok चेक्कीचादळ रोधक बांधकाम करणे (०६) (08) 

वत्रीबादळ Feb लांधिकाप कर (७५ टक्क che हिस्सा) (कार्यक्रम) ( २२४५ २६०३) ३१ सहाय्यक 
यापा अंतर्गत आधिक ब २०२९-२२ या वर्षाकरीता करण्यात आलेल्या तरतुदीतून 


,॥,रयत सेटल, 


सदर आदेश वित्त विभागाच्या सहमतीने त्या विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 
२५३/व्यय-९/२०१९, दि. २७/०६/२०१९ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२११२०६१७४३४६६९१९ असा 
आहे. सदर आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


( के. सुर्यकृष्णमूती ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रात, 
१) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२) प्रधान सचिव, उर्जा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३) व्यवस्थापकोय संचालक, महावितरण कंपनी लि., प्रकाशगड, वांद्रे, मुंबई 


४) वित्ताय सल्लागार व सह सचिव, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग मत्रालय, Fag 
५) आव्यप्र-१, सग्रहाथं 


६) राष्ट्रोय चक्रोबादळ धोके निवारण प्रकल्प, (निवडनस्ती) 


